Reg. No. NP CITY / 236/ 2015- 17 


HAIAD 


ALTEEN 


KWS 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक ४० ] 


गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ५- ११ , २०१७ / आश्विन १३- १९ , शके १९३९ [ पृष्ठे १२ , किंमत : रुपये १०- 00 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


१ - ३ 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ अमरावती १-१२ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा . , अ . क्र . १६१२ . 

__ जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र . अ .- भू. सं .- अ. का .- कावी -२३६- २०१७. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ - २०१४- प्र . क्र . ७७- अ - २ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड 
ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन 
संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल ; 
अ- एक - १ ( १४७२) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ५- ११ , २०१७ / आश्विन १३-१९ , शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे , (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 

त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , 
ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील 
उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

___ परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

___ तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात 
आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप -नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यायावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे 
व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८ - ४७ - २०१४- २०१५ , 
गाव लाखारा , तालुका मोर्शी, जिल्हा अमरावती. 


अ . क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


- 


( २ ) 


४८ / २ पै . 


हे . आर 
० ५५ 
००६ 


६८ पै . 
६८ पै . 


६८ पै . 


oam30ocv00 


६८ पै . 
६९ / १ पै . 
६९ / १ पै . 

६९/ २ 
६९ / ३ पै . 
६९/ ३ पै . 

६७/ १ 


~ 


६७ पै . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ५- ११ , २०१७ / आश्विन १३- १९ , शके १९३९ 


३ 


अनुसूची-एक - चालू 


२ 


10 


आर 


Y 


Y 


२७/ १ 
२७/ २ 
२८ / १ 
२८ / २ 
२८ / ३ 


- 


० 


२६/ २ पै. 


० 


० 


२६/ २ पै. 
२६/ २ पै. 


० 


२६/ १ पै. 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


२६ / १ पै . 
७०/ १( क ) 
७० / १( ब ) पै. 
७० / १( ब ) पै. 
७० / १( अ ) 
७० / २ पै . 

७० / ३ 
६४/३ पै. 
७३/ १ ( अ ) 
६४/ २ पै. 
७४/ १ पै . 

७४/ २ 
७४ / ३( अ ) 

७४/ ४ 
२/१(ड ) 
७३ पै . 


० 


० 


Y 


Y 


Y 


० 


० 


एकूण क्षेत्र . . 


० 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण : - साठवण तलाव लाखारा , ता . मोर्शी या प्रकल्पाचे धरण रेषा सांडवा , आगमन व पुच्छ 

कालवा , बुडीत क्षेत्र इत्यादीकरिता मौजा लाखारा येथील ४४ . ७१ हे . आर एवढे क्षेत्र 

संपादित करावयाचे आहे . 
प्रकल्पाचे नाव 

साठवण तलाव लाखाराचे कामाकरिता . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

मौजा लाखारा येथील स्थानिक नाल्यावर सदर योजना प्रस्तावित असून प्रकल्पाचे बुडीत 
क्षेत्र , धरण रेषा सांडवा, आगमन व पुच्छ कालवा, इत्यादीकरिता मौजा लाखारा येथील 

जमीन संपादित करावयाची आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ 

साठवण तलाव मौजा लाखारा व बारगांव येथील जमीन सिंचनाखालील येत आहे. 
भूगर्भातील पाणी पातळी वाढविणे व तसेच पिण्याच्या पाण्याकरिता प्रकल्पाचा फायदा 
होणार आहे . 

अनुसूची-तीन 
पुनर्वसन क्षेत्राचे वर्णन 

: - निरंक . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ५- ११ , २०१७ / आश्विन १३ -१९ , शके १९३९ 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे /कुटूंब बाधीत होत नाहीत. सबब , विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुर्नस्थापनेची आवश्यकता नाही .) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण :- महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण , भाग ४अ, महसूल व वन विभाग, मुंबई, 
अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 

दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 

अधिका -याचेपदनाम . 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात : - निरंक . 

आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धा प्रकल्प , क्रमांक २, अमरावती, यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 

अभिजीत बांगर , 
अमरावती : 

जिल्हाधिकारी , अमरावती. 
दिनांक २० सप्टेंबर , २०१७ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १६१३ . 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
वाचा : - पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांचेकडील पत्र क्र . ५४०१-जिविशा - २०१७, दिनांक २० - ०९- २०१७. 

आदेश 
क्रमांक गृहशाखा- डेस्क - १२-२४२५- २०१७. 

ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्यात दिनांक २१ -०९ - २०१७ ते ०५ - १०- २०१७ पावेतो म . पो . का . कलम ३७( १ )( ३ ) अन्वये प्रतिबंध आदेश 
करण्याबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ यांनी विनंती केली आहे. त्यामध्ये त्यांनी नमूद केले की , जिल्ह्यात दिनांक २१- ०९ - २०१७ ते दिनांक 
०४ - १० - २०१७ पर्यंत नवरात्री उत्सव व दिनांक २२ - ०९ - २०१७ पासून मुस्लीम समाजाच्या वतीने मोहरम सण तसेच दिनांक ३० - ०९ - २०१७ रोजी दलित 
समाजाच्या वतीने धम्मचक्र प्रवर्तन दिन साजरा करण्यात येणार आहे . याच दरम्यान दिनांक २६- ०९ - २०१७ रोजी आर्णीतालुक्यातील ७ ग्रामपंचायतीकरिता 
निवडणूक मतदान व दिनांक २७ - ०९ - २०१७ रोजी मतमोजणी होणार आहे . 

तरी वरील काळात यवतमाळ जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १) व ( ३) अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी . डॉ . राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी , 
तथा जिल्हादंडाधिकारी , यवतमाळ याद्वारे आदेशित करतो की , शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या कर्मचा- यांव्यतिरिक्त अन्य कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक 
ठिकाणी किंवा त्यांच्याजवळ 

१ . शस्त्रे , काठी , तलवार , बंदुका बाळगणार नाही . 
२. लाठ्या , काठ्या किंवा शारीरिक इजा होण्यास ज्या कारणीभूत ठरतील व सहज हाताळता येतील अशी कुठलीही वस्तू जवळ बाळगणार 

नाहीत . 
३. कोणताही क्षारक पदार्थ व स्फोटक द्रव्य बाळगणार नाही. 
४ . दगड , क्षेपनिक उपकरणे किंवा बॅलेस्टिक किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे गोळा करून ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार नाहीत . 
५ . आवेशी भाषणे/ अंगविक्षेप/विटंबनात्मक नकला करणार नाही . सभ्यता व नितीमत्तेला बाधा येईल किंवा ज्यामुळे जिल्ह्याची सुरक्षीतता 

धोक्यात येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे , निशाणी , घोषणा अशी कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत किंवा ठेवणार नाहीत , 
व्यक्तीच्या किंवा शवांच्या किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाहीत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ५-११ , २०१७ / आश्विन १३- १९ , शके १९३९ ५ 
६ . व्यक्तीच्या किंवा समूहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखावण्याच्या उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाहीत किंवा जाहीरपणे असभ्य वर्तन करणार 

नाहीत . 


तसेच , ज्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १)( ३ ) यवतमाळ जिल्ह्यात 
पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करीत आहे. 


आणखी असेही आदेशीत करीत आहे की , प्रस्तुत आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्तव्यावर 
कार्यरत शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या 

राहणार नाही. या आदेशामधून विशेषरित्या मिरवणुका/ कार्यक्रम यांना ( शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी यांचे धरणे/ 
आंदोलन इ . वगळता ) सूट देण्याचे अधिकार संबंधित तालुक्याचे तालुका दंडाधिकारी यांना असतील . तालुका दंडाधिकारी यांनी संबंधित पोलीस स्टेशनचे 
पोलीस स्टेशन अधिकारी यांचे ना -हरकत प्रमाणपत्र घेऊनच सूट देण्याबाबतची कार्यवाही करावी 

शासकीय/निमशासकीय कर्मचा- यांना धरणे / आंदोलन/निदर्शने करावयाचे असल्यास व त्याकरिता ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त संख्येने एकत्रित 
यावयाचे असल्यास तसेच धरणे / आंदोलने /निदर्शने इ. करिता मंडप टाकावयाचा असल्यास त्यांना जिल्हादंडाधिकारी , यवतमाळ यांची परवानगी घेणे 
आवश्यक असेल . जिल्हादंडाधिकारी यांचे परवानगीविना ५ पेक्षा अधिक संख्येने एकत्रित येवून धरणे / आंदोलने /निदर्शने करणा - या आंदोलकांवर 
कार्यवाही करण्याची जबाबदारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांची राहील . 


___ ज्या शासकीय कर्मचा- यांना धरणे/ आंदोलने /निदर्शने करावयाचे असेल व त्याकरिता ५ पेक्षा अधिक संख्येने जमावयाचे असल्याने जिल्हादंडाधिकारी 
यांची पूर्वपरवानगी घ्यावयाची असेल त्यांना अशी परवानगी मागणारा अर्ज धरणे / आंदोलने/निदर्शने करावयाच्या दिनांकाच्या किमान १० दिवस अगोदर 
सादर करणे बंधनकारक असेल . 


सदरील आदेश मी यवतमाळ जिल्ह्याचे हद्दीपावेतो लागू करीत आहे . सदरचा आदेश दिनांक २१ -०९ - २०१७ चे ० .०१ वाजता ( मध्यरात्री ) पासून 
ते ०५- १० -२०१७ चे २४.०० वाजता ( मध्यरात्री) पर्यंत अंमलात राहतील . हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागू असल्यामुळे या आदेशाची प्रसिध्दी 
दवंडीद्वारे /ध्वनीक्षेपकाद्वारे तसेच इतर सर्व प्रसिध्दी माध्यमाद्वारे पोलिसांनी करावी . तसेच सदर आदेश सर्व उपजिल्हाधिकारी / तहसीलदार/ पोलीस स्टेशन 
यांचे कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर लावू प्रसिध्दी देण्यात यावी . 

हे आदेश दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 


यवतमाळ : 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७. 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, 

यवतमाळ. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १६१४ . 
वाचा : - ( १) मा . अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र दिनांक १ सप्टेंबर २०१७. 

(२) मा . अवर सचिव, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे अतिरिक्त आदेश दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७. 
(३) प्रभारी अधिकारी, ग्रामपंचायत निवडणूक विभाग , जिल्हाधिकारी कार्यालय , वाशिम यांचे पत्र कक्ष- २१- ग्रापनि- कावि-९३८ 

२०१७ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१७ . 
फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ लागू करणे बाबत . 

आदेश 


क्रमांक कक्ष - ८ - अका( गृह )- कावी - १८७९ - २०१७. 


ज्याअर्थी, माहे नोव्हेंबर व डिसेंबर २०१७ या दोन महिन्यात मुदत संपणा- या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम 
मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ चे पत्रान्वये जाहीर झालेला असून त्यामध्ये दिनांक 
१ सप्टेंबर २०१७ रोजीचे दुपारी ४.०० वाजतापासून आचारसंहिता लागू झालेली आहे . तसेच मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र 
राज्य यांचे दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ चे अतिरिक्त आदेशान्वये आचारसंहितेचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी असे निर्देश 
आहेत . 


अ- एक - २ ( १४७२) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ५-११ , २०१७ / आश्विन १३ - १९ , शके १९३९ 


त्याअर्थी, मी , राहुल द्विवेदी , जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम , फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ 
अन्वये मला प्रदान अधिकारांचा वापर करून , ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीच्या दरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने खालील अनुसूचित 
दर्शविल्या प्रमाणे फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करीत आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


निवडणुकीचे टप्पे 


दिनांक 


फौ . दं . प्र . सं ., १९७३ चे कलम १४४ लागू 

केलेले ठिकाण 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


नामनिर्देशनपत्रे स्विकारणे ते 
अंतिमरित्या निवडणूक लढविणा- या 
उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे 


दिनांक १५- ०९ - २०१७ ते 
दिनांक २७- ०९ - २०१७ 


निवडणूक निर्णय अधिकारी , यांचा कार्यालय 
परिसर ( तहसील कार्यालय) , 
वाशिम /रिसोड /मालेगांव/ मंगरुळपीर/ कारंजा/मानोरा 
व त्यांच्या संरक्षक भिंतीपासून १०० मीटरच्या 
परिसरात . 


मतदानाचे एक दिवस अगोदर 
व मतदानाचा दिवस 


वाशिम जिल्ह्यातील एकूण २७३ ग्रामपंचायतीचे 
एकूण ८७८ मतदान केंद्रांवर १०० मीटरच्या 
परिसरात . 


दिनांक ०६- १० - २०१७ व 
( मतदानाचा दिनांक ) 
दिनांक ०७- १० - २०१७ 
(दिनांक ०६- १० - २०१७ रोजीचे 
रात्री ०० .०० वाजेपासून ते 
दिनांक ०७- १०- २०१७ रोजीचे 
रात्रीचे २४ . ०० वाजेपर्यंत ) 


३ 


मतमोजणीचा दिवस 


दिनांक ०९ - १० - २०१७ 


मतमोजणीचे ठिकाण व वेळ जिल्हाधिका -यांच्या 
मान्यतेने तहसीलदार निश्चित करतील त्यानुसार 
१०० मीटरच्या परिसरात राहील . 


उपरोक्त प्रमाणे आदेश लागू केल्यामुळे खालील गोष्टी करीता मनाई करण्यात आली आहे. 

१. रात्री २२ .०० वाजता नंतर राजकीय पक्षांनी सभा घेऊ नयेत . 
२ . धार्मिकस्थळांचा निवडणुकीचे प्रचाराकरीता उपयोग करू नये . 
३ . आचारसंहितेच्या संपूर्ण काळात सार्वजनिक ठिकाणी शस्त्र जवळ बाळगता येणार नाही . सभा दरम्यान , मतदान दिवशी मतदान 

केंद्राचे ठिकाणी शस्त्र जवळ बाळगता येणार नाही . 
४. मतदानाचे दिवशी मतदान केंद्राचे ठिकाणी तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयाचे १०० मीटर परिसरात निवडणुकीचे 

कामाव्यतिरिक्त कोणतीही व्यक्ती प्रवेश करणार नाही . 
५ . राजकीय व कोणत्याही नागरिकांचे अधिकारांचे हनन होणार नाही. 
६. ई. व्हि . एम . ( EVM) मशीन गार्डपासून १०० मीटर परिसरात निवडणुकीचे कामाव्यतिरिक्त कोणतीही व्यक्ती प्रवेश करणार 

नाहीत . 


७ . नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यासाठी आलेल्या उमेदवारासोबत ३ किंवा अधिक व्यक्ती निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात 

असू नयेत . 


वाशिमः 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७ . 


राहुल द्विवेदी , 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , 

वाशिम . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ५- ११ , २०१७ / आश्विन १३- १९ , शके १९३९ 


७ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १६१५. 

___ उपविभागीय अधिकारी , यांजकडून 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत 


क्रमांक अका- भूसं - कावि - २२९ - २०१७. 


ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या वाशिम यांनी नागपूर -मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग 
या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता शासन निर्णय , महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ०३- २०१५- प्र . क्र . ३४ - अ- २, दिनांक १२ मे , २०१५ 
व दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरुन खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने सार्वजनिक 
बांधकाम विभागातर्फे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, वाशिम यांचेकडे सादर 
केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, वाशिम यांचे आदेश क्रमांक कक्ष १६- भूसं - १ - अका- कावी- २४४ - २०१७ जिल्हाधिकारी कार्यालय , वाशीम 
दिनांक २९ - ०३ - २०१७ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि तदनुषंगिक 
शासन निर्णय , तसेच शासन परिपत्रक , महसूल व वन विभाग क्र . एलक्यूएन - ०१ - २०१७- प्र . क्र . १२ - अ- २ , दिनांक २५ जानेवारी २०१७ 
प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


त्याअर्थी, आता, उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार मी , राजेश पारनाईक , उपविभागीय अधिकारी , मंगरुळपीर 


याद्वारे , 


( एक ) अनुसूची- एक मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित यांचे नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे ; आणि 
( दोन ) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा , २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या व 

शेडयुल- १ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणित होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ % रक्कम वाढीव देऊन , 

मोबदला निश्चित करण्यात येईल . 
( तीन) संबंधित भूधारकांकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने 
निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः व अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे (विकल्प ) मागवित आहे . 

संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्रे (विकल्प ) उपविभागीय अधिकारी, मंगरुळपीर 
कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या वाशिम यांच्याकडे दाखल करावीत . 


संमतीपत्राचा ( विकल्प ) विहित नमुना उपविभागीय अधिकारी , मंगरुळपीर/ कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या 
वाशिम यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे . तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत/ महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिका-यामार्फत भूधारकांना उपलब्ध 
करून देण्यात येईल . 


सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उपविभागीय अधिकारी , मंगरुळपीर यांच्या कार्यालयामध्ये 
व महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिका-याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवाहितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी 
खुली ठेवण्यात आली आहे . 

अनुसूची - एक 
खरेदी घ्यावयाच्या जमिनीचा तपशील 

तालुका मंगरुळपीर , जिल्हा वाशीम 
अ . क्र . गावाचे नाव भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक 

क्षेत्र 
__ ( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर ( चौ . मी .) 
१ वनोजा 

० . ०० . ३० 
०. ०८ .३६ 

३ . ५५ . ४६ 
जनुना खुर्द 

० . १५.०५ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ५- ११ , २०१७ / आश्विन १३ - १९, शके १९३९ 


अनुसूची - एक - चालू 


(२ ) 


( ३ ) 


पेडगाव 


२१३ 


हे . आर ( चौ . मी .) 

० .०० . १३ 
१. ५७.९६ 
० . ९९ .९७ 


मजलापूर 


० . ६८ . ६६ 
० . ०३ . ५० 


० .०१.६७ 


पांगरी 
शेंदुर्जना मोरे 


၃ 


१ .१६ .५७ 
१ .९४ . ५८ 


६२/ १ 


एकूण 


. . 


१० .२२. २१ 


टीप :- दिनांक १३ एप्रिल २०१७ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या नमुना १ मधील अनुसूची एकमध्ये नमूद नसलेले मात्र संयुक्त मोजणीनुसार 
महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या आरेखनामध्ये बाधित होत असलेले गट / सर्व्हे नं . व त्याचे क्षेत्र . 

राजेश पारनाईक , 
मंगरुळपीर : 

उपविभागीय अधिकारी, 
दिनांक १ सप्टेंबर २०१७. 

मंगरुळपीर . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १६१६ . 

अधीक्षक , सार्वजनिक न्यास नोंदणी , यांजकडून 

चौकशीची जाहीर नोटीस 

(परिशिष्ट XXIIIA ) 
क्रमांक चौ . क्र . ७४६- २०१७ (किरकोळ ) . - । 


सर्व संबंधित लोकांना या जाहीर नोटीसद्वारे कळविण्यात येते की , सहायक संस्था निबंधक तथा मा . सहायक धर्मादाय आयुक्त , 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , वाशिम विभाग , वाशिम यांचे कार्यालयास दिनांक २४- ०१- २०१४ रोजी आग लागल्यामुळे श्री . नाथ 
नंगे महाराज एज्युकेशन सोसायटी , खिर्डा, पो . डव्हा, ता . मालेगांव , जि . वाशिम , एफ -२२०० ( अकोला ) या संस्थेच्या प्रकरणाचे रेकॉर्ड 
चे आगीत नुकसान झाल्यामुळे मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम , १९५० चे कलम ७९ अ अ प्रमाणे श्री . रतन विठोबा 
गिद , यांनी या न्यासाचे मेमोरॅन्डम ऑफ असोसिएशन व नियम व नियमावली च्या प्रतीचे पुनर्गठीत करणेकरीता अर्ज सादर केला आहे . 

सर्व संबंधित लोकांस या नोटीसद्वारे कळविण्यात येते की , सहायक धर्मादाय आयुक्त , वाशिम विभाग , वाशिम हे वर नमूद केलेल्या 
न्यासाच्या संबंधी व वर नमूद केलेल्या रेकॉर्डसंबंधी मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम , १९५० चे कलम ७९ अ अ अन्वये 
रेकॉर्ड पुनर्गठीत करणेकामी व परिशिष्ट - १ चे अकोला रेकॉर्ड पुनर्गठीत करणेकामी चौकशी करीत आहेत . तरी सदर जाहिरात प्रसिद्धी 
नंतर सदर संस्थेच्या रेकॉर्डचे पुनर्गठीत व रेकॉर्ड कायम करण्याबाबत कोणाला काही हरकत/ आक्षेप असल्यास ही नोटीस प्रसिद्ध केल्यापासून 
३० दिवसांचे आत या कार्यालयात अर्जदाराने सादर केलेल्या रेकॉर्डचेनिरीक्षण करून व त्या कागदपत्रांना हरकत असल्यास त्यांनी त्यांच्याकडे 
असलेल्या योग्य त्या कागदपत्रांसह लेखी आक्षेप नोंदवावा . सदर तारखेनंतर प्राप्त झालेल्या हरकती/ आक्षेप विचारात घेतला जाणार नाही. तद्नंतर 
सदर संस्थेचे/ न्यासाचे प्राप्त झालेले उपरोक्त कागदपत्रे हे मूळ रेकॉर्ड म्हणून अंतिम व कायम करण्यात येतील . ही नोटीस माझ्या सहीनिशी 
व मा . सहायक धर्मादाय आयुक्त , वाशिम विभाग , वाशिम यांच्या शिक्क्यानिशी आज रोजी दिनांक २० सप्टेंबर २०१७ ला दिली . 


वाशिम : 
दिनांक २० सप्टेंबर २०१७ . 


आर . डी . मडावी , 

अधीक्षक , 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , 

वाशिम विभाग, वाशिम . 


महाराष्ट शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय परवणी. ऑक्टोबर ५ -११ २0१0 / आशिन 02. 00 र 

गी , ऑक्टोबर ५- ११ , २०१७ / आश्विन १३- १९ , शके १९३९ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १६१७ . 

कार्यकारी अभियंता , यांजकडून 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ 

प्रगटन- ३ 


क्रमांक ४५२१- सिं . व्य . पा . वा . स . अधिसूचना-३ - २०१७. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक- याकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ चे कलम ५ , ६ , ७ आणि नियम क्र . ३ नुसार 
असा निर्णय झाला आहे की , पाणी वापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईने कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी मी , जयंत स . शिंदे , 
कार्यकारी अभियंता , वाशिम पाटबंधारे विभाग , वाशिम खालीलप्रमाणे पाणी वापर संस्थाचे अद्ययावत नकाशाच्या प्रमाणित प्रती , जमीनधारक 
आणि /किंवा कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या, ग्राम पंचायत कार्यालय , तहसील कार्यालय , सिंचन शाखा, उपविभागीय व विभागीय कार्यालय 
आणि इतर महत्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे . 


त्याअर्थी, मी , जयंत स . शिंदे, कार्यकारी अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग , वाशिम असेही जाहीर करतो की , यापुढे समुचित 
प्राधिकरणातर्फे कोणालाही वैयक्तिक जमीन धारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही. आणि महाराष्ट्र सिंचन 
पद्धतीचे शेतक - याकडून व्यवस्थापन याखाली येणा - या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व भोगवटधारकांवर पाणी वापर संस्थेमार्फत पाणी पुरवठा 
घेणे बंधनकारक असेल . 


या प्रगटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रगटन राजपत्रात जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसाच्या आत अधिक्षक अभियंता , 
वाशिम पाटबंधारे मंडळ, वाशिम यांचेकडे अपील दाखल करता येईल . 


अनुसूची 


प्रकल्पाचे नाव : शेलु ( खुर्द), संग्राहक प्रकल्प , ता ., जिल्हा वाशिम . 

सिंचनाखालील एकूण क्षेत्र : सी . सी . ए.- २९७.०० हेक्टर 


अधिसूचित क्षेत्र – चालू 


अधिसूचित क्षेत्र 
शेलु ( खुर्द) गट क्र . 


अ . क्र . 


क्षेत्र 


( २ ) 


( १ ) 


हे . आर . ( सीसीए ) 

४ ५५ 


हे . आर . ( सीसीए ) 

३ ७१ 


- 


- 


- 


eu 


c 


३ ५४ 


० 


» 


eu 


० 


oC 


० 


8 


० 


0 


0 


० 


३९ - १ 
३९ - २ 


० 


0 


० 


0 


1- 


0 


० 


0 


0 


0 


ॐ- 


० 


० 


0 


OC 


- 


v 


- 


ev 


OC 


w 


6 


m 


अ- एक -३ ( १४७२ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ५- ११ , २०१७ / आश्विन १३ - १९ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 


( २ ) 


हे . आर . ( सीसीए ) 


(३ ) 
हे . आर . ( सीसीए ) 

२ ०२ 


९९ 


३ ५६ 


१६५ 


१६६ 


० 


e 


१६७ 


eu 


० 


१६८ 


– 


eu 


१०० 
१०१ 
१०२ 
११५ 
११६ 
११७ 


१६९ 


eu 


१७० 


eu 


386578***** 


१७१ 


० 


o 


१२६ 


o 


१७२ 


१७३ 


o 


० 


१२७ 
१२८ 
१२९ 


o 


० 


o 


१३० 


u 


१७४ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 
१७८ 
१७९ 


१३१ 


१०० 


० 


eue 


० 


eu 


१०१ 
१०२ 
१०३ 


Y 


१३४ 


e 


१३५ 


eu 


o 


१३८ 


o 


१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 


Gcwo 


e 


eu 


Y 


१८४ 
१८५ 
१८६ 


o 


Y 


oCu 


१०८ 
१०९ 
११० 
१११ 


१८७ 


Y 


0 


Y 


१३९ 
१४० 
१४१ 
१४२ 
१४३ 
१४४ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४९ 
१५० 


१८८ 
१८९ 
१९० 


१ ८० 


११२ 
११३ 


0 


५ ६१ 


o 


पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र . . २९७ ०० 


0 


१५१ 


0 


१५२ 
१५३ 
१५४ 


6 


गावनिहाय गोषवारा 
प्रकल्पाचे नाव : शेलु ( खुर्द), संग्राहक प्रकल्प , ता ., जिल्हा 

वाशिम 
गावाचे नाव 

क्षेत्र 
(१ ) (२) 

( ३ ) 

हे . आर . ( सीसीए ) 
जलाशय उपसा शेलु ( खुर्द ) 

२९७ ०० 


बाब 


u 


oC 


१५५ 
१५६ 


0 


0 


१५७ 
१५८ 
१५९ 


एकूण . . २९७ ०० 


o 


१६० 


१६१ 


0 


१६२ 
१६३ 
१६४ 


जयंत स . शिंदे , 
कार्यकारी अभियंता , 
वाशिम पाटबंधारे विभाग, 

वाशिम . 


0 


वाशिम 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ . 


o 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ५- ११ , २०१७ / आश्विन १३- १९ , शके १९३९ 


११ 


SCHEDULE -- Contd . 


( 3) 
H . A . (CCA ) 

0 54 


1 14 


0 35 
1 96 
0 43 
4 71 


HTT 9 ( 31. f . 9 .) H . STI. PI., 37. sh . 9896 . 

BY EXECUTIVE ENGINEER 
MMISF ACT, 2005 . 

Notification - III 
No. 4521 - IM - WUA -Notification - 3 - 2017 . 

Whereas, it has been decided to delineate the Area 
of operation of Water User Associations (WUAs ) on 
hydraulic basis and as per Administrative convenience 
under Sections 5 , 6 , 7 and Rule 3 of the MMISF 
Act, 2005 . I, J. S . Shinde, the Executive Engineer, 
Washim Irrigation Division , Washim hereby delineate 
Areas of Operation of following WUAs and direct 
that certified copy of updated map and list of land 
holders and /or occupiers of direct that, the certified 
copy of the notice board of the offices of concerned 
Gram Panchayat, Tahsil Office, Irrigation Section , 
Sub Division and Division and at other prominent 
public places. 

Therefore, I, J. S . Shinde, the Executive Engineer, 
Washim Irrigation Division , Washim also herein 
declare that no water shall be supplied by the 
appropriate Authority to an individual holder of occupier 
of such land and that system of supply of water 
through Water Users Association shall be binding on 
all the holders and occupiers of the land under 
Management of Irrigation System by Farmers. 

Any person affected by this notification or part 
thereof may within thirty days from the date publi 
cation of this notification in the Official Gazette , like 
an appeal before Superintending Engineer, Washim 
Irrigation Circle , Washim . 


4 93 
5 11 
4 55 


2 57 


2 98 


1 92 


6 00 
1 65 
1 67 
2 52 
1 92 
1 60 


0 79 


SCHEDULE 
Name of project -Shelu (Khurd ) M . I. Tank , 

Tq ., Distt . Washim 
Total CCA 297 00 Hector 
Notified Area (Shelu Khurd ) 


Sr. No. 


Survey / Gut No. 


( 1) 


3 63 
6 61 


Area 

( 3) 
H . A . (CCA ) 

3 71 
361 
3 54 
3 02 
4 00 
11 52 
1 55 
1 54 
0 43 
0 53 
0 28 


101 


102 


=5oosvanAWN 


115 
116 


39 - 1 


39 -2 


3 75 
3 70 
1 44 
1 60 


117 


126 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ५- ११ , २०१७ / आश्विन १३-१९ , शके १९३९ 


SCHEDULE - - Contd . 


SCHEDULE - - Contd . 


(2) 


( 3) 
H . A . (CCA ) 


(2) 


( 3) 
H . A . (CCA ) 


127 


4 76 


169 


128 


0 62 


170 


129 


1 83 
1 82 
1 74 
1 62 
2 55 


130 
131 


171 
172 
173 
174 
175 


132 


0 81 
2 92 
2 91 
3 23 
3 09 
2 58 
3 23 
1 47 
1 50 


133 


176 


134 
135 


177 
178 


138 


6 41 


139 
140 


179 
180 


103 


141 


181 


104 
105 


5 01 
2 16 
5 76 
1 29 
3 90 
2 33 
2 67 


142 


182 
183 
184 


106 


107 


143 
144 
145 
146 


108 


109 


185 
186 
187 


5 19 


147 


1 05 
0 70 
2 17 
1 97 
1 31 
0 19 
1 32 
1 22 


188 


148 
149 


110 
111 
112 
113 


2 71 
2 61 
1 80 
5 61 


189 
190 


150 
151 


0 81 


Total Area of W . U . A . . . 


297 00 


5 30 


2 42 


152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 


Villagewise Abstract 
Project Name : - Shelu (Khurd ), 
M . I. Tank , Tah ., Distt. Washim 


Area 


159 


Item 
(1 ) 


Village Name 

(2) 


( 3 ) 


160 


H . A . (CCA ) 

297 00 


161 


Lift Flow 


Shelu (Khurd ) 


0 22 
1 73 
1 84 
1 12 
1 18 
077 
0 91 
1 64 
2 02 
1 87 
0 45 
1 88 


162 
163 
164 
165 


Total . . 297 00 


166 


167 


J. S. SHINDE, 

Executive Engineer, 
Washim : 

Washim Irrigation Division , 
The 22nd September 2017 . Washim . 


168 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 
A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 . 


